राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणे 
मंत्रीमंडळ उप समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विशा .२ 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०१६ 


संदर्भ - शासन निर्णय,क्र.पीआरओ०११४/प्र.क्र.१२०/विझा.२, दि.१४ मार्च, २०१६. 


प्रस्तावना : 


राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय व सामाजिक कारणासाठी आंदोलने, बंद पुकारणे, 
निदर्शने इत्यादी बाबी होत असतात. अशा आंदोलन प्रकरणी गुन्हादाखलळ होऊन चौकशी अंती 
त्याची परिणिती खटले दाखल करण्यामध्ये होते. सदर खटले न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालयाचे 
कामकाज सुध्दा मोठया प्रमाणात वाढते. सदर दाखल झालेले हे खटले व्यक्तीगत कारणासाठी 
नसून सामाजिक व राजकीय स्वरुपाचे असतात. त्यामुळे ते मागे घेण्याबाबत शासन निर्णयांन्वये 
सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 


शासनाकडे मोठया प्रमाणावर राजकीय व सामाजिक स्वरुपाचे खटले मागे घेण्याबाबत 
विनंत्या प्राप्त होत आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार फौजदारी खटले 
मागे घेण्याबाबत मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार राजकीय व सामाजिक 
आंदोलनातील Bes मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची खालील प्रमाणे मंत्रिमंडळ 
उप समिती गठित करण्यात येत आहे :- 


१ | मा.श्री. सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री वित्त,नियोजन,वने ।:| अध्यक्ष 

२ मा.श्री. गिरीष बापट, मंत्री अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण,अन्न i सदस्य 
व औषध प्रशासन,संसदीय कार्य. 

3 | मा.श्री. एकनाथ शिदे, मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक fi सदस्य 
उपक्रम). 

४ ।मा.श्री.चंद्रशोखर बावनकुळे, मंत्री ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय i सदस्य 
ऊर्जा,राज्य उत्पादन शुल्क 

५ मा. श्री. दिपक केसरकर, राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) वित्त व नियोजन. Ei सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०५१६/प्र.क्र.१०६/विज्ा .२ 


६ मा. डॉ.रणजित पाटील, राज्यमंत्री गृह (शहरे, नगर विकास, विधि ; सदस्य 
व न्याय,संसदीय कार्ये,कौडाल्य विकास आणि उद्योजकता माजी 
सैनिक कल्याण. 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग ति सदस्य सचिव 
प्रधान सचिव / सचिव, विधि व न्याय विभाग a निमंत्रित 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०८३११११८५०६४२९ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajnish Surinder ---- 
Seth चकमकी 
(रजनिठशा सेठ) 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (वित्त व नियोजन, वने) यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, संसदीय कार्ये) यांचे 
खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


८) मा. राज्यमंत्री, गृह Gee), नगरविकास, विधी व न्याय, संसदीय कार्ये, कौशल्य विकास 


आणि उद्योजकता, माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) 
) 
१२) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१४ निवड नस्ती (विशा.२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


